प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२२-२३ 
अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन त्या ऐवजी नवीन 
कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२३/१२/प्र.क्र. ४८२ (भाग-१)/पर्यटन, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : 93 फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ : १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकःटिडीसी २०२३/०८/ 
प्र.क्र.३७०/पर्यटन, दि. २८/११/२०२३ 
२. जिल्हाधिकारी, नाशिक पत्र क्र.जिनिस/क.१२/संस-२/प्रा.पर्य/२३-२४/३०३०, 
दि.१२/१०/२०२३. 


शासन निर्णय: 

पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन योजनेंतर्गत सन 
२०२२-२३ अंतर्गत वरील संदर्भाधीन शासन निर्णय, दि.२८/११/२०२३ अन्वये खालील तक्त्यामध्ये नमूद 
केलेल्या कामांसाठी रु.१००.०० लक्ष एवढ्या रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून रुपये 
रु.१००.०० लक्ष एवढा निधी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यात आला आहे :- 


(रु.लाखात) 
अ.क्र. कामाचे नाव प्रशासकीय । वितरीत निधी 
मान्यता रक्‍कम 
ae . | सुळेवाडी येथे महादेव मंदिर परिसर सुधारणा करणे व १००.०० १००.०० 
सुशोभिकरण करणे, ता.सिन्नर 
एकूण १००.०० १००.०० 


०२. उपरोक्त तक्त्यातील कामे रद्द करुन खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.२ येथील कामांना स्तंभ H.3 
येथील निधीप्रमाणे मंजुरी देण्यात येत आहे. स्तंभ क्र.४ येथील वितरीत निधीत बदल करण्यात आलेला 
नाही. 


(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय वितरीत निधी 
मान्यता रक्‍कम 
[| . | माळवाडी, ता.सिन्नर येथे श्री विठ्ठल मंदिरासमोर १०.०० 
सभामंडप बांधणे 
२. | मुसळगांव,त .सिन्नर येथील श्री मुसळेश्वर महादेव २०.०० 
दवस्थान येथे प्राचीन बारव नुतनीकरण करणे 
३. | जातेगांव, ता.नाशिक येथे मारुती मंदिरासमोर सभामंडप ३०.०० १००.०० 
बांधणे 
४. | माणिकखांब, ता.इगतपुरी येथे मारुती मंदिरासमोर २०.०० 
सभामंडप बांधणे 
५. | सिन्नर नगरपरिषद हद्दीतील श्री रामेश्वर महादेव मंदिर २०.०० 
अनुषंगिक कामे करणे 
एकुण १००,०० 900,00 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२३/१२/प्र.क्र. ४८२ (भाग-१)/पर्यटन, 


०३. उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शार्ती संदर्भाधिन शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 

०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यातआला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१३१८१२२०४९२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by SANTOSH VITHAL ROKADE 
S A N TO S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 

CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=ca5751 ffedbb005fdff34ab6ac 1f8319d061483d7d35e20f74 
4e251360f7920a, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


VITHAL ROKADE 22: मा 
(संतोष वि. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रति, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/ळेखाव अनुज्ञेयता), मुंबई 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखाव अनुज्ञेयता), नागपूर 

३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा), मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 

५. संचालक, पर्यटन संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
निवड नस्ती, कार्यासनपर्यटन. 


on SG -€ 


पृष्ठ २ पैकी 2 


